श्री.एस.एम.काकाणी, सेवानिवृत्त भा.प्र.से.(२००३) 
यांची करार पध्दतीने सचिव, राज्य निवडणूक आयोग 
या पदावर नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- रानिआ-२०२२/प्र.क्र.८६/कार्या-३७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - ९ नोव्हेंबर,२०२३ 


संदर्भ - (१) राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक: रानिआ-२०२२/प्र.क्र.४४/का-२, दि.२४.१.२०२३ 

(२) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्रमांक: संकीर्ण-१०१८/प्र.क्र.४२१/२०१८/दहा, 
दिनांक २६.१०.२०२३ 

(३) राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक: रानिआ-२०२२/प्र.क्र.४४/का-२, दि.२७.१०.२०२३ 

(४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक:संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/कार्या-१३ 
दिनांक १७ डिसेंबर,२०१६ 

(4) शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक:संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/कार्या-१३ 
दिनांक २१ फेब्रुवारी,२०१८ 

(६) शासन निर्णय ,सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्रमांक:संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१०० (भाग-१)/कार्या-१३, 
दि.८ सप्टेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना : 

राज्यामध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 
निर्भय, मुक्‍त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये एका स्वतंत्र राज्य निवडणूक 
आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे (अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए). 
२. संविधानातील वरील दुरुस्तीन्वये १९९४ मध्ये स्थापित झालेल्या महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला 
त्यांचे काम योग्यरितीने व पादर्शकपणे पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून सचिव यांची नेमणूक 
करण्यात येते. 
3. सद्य:स्थितीत राज्य निवडणूक आयोगामध्ये सचिव हे पद दि. 28.99.2022 पासून रिक्‍त असून सदर 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य अधिका-यांकडे सोपविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या 
दैनंदिन कामकाजावर विपरित परिणाम होत असल्यामुळे, मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशानुसार सचिव, राज्य 
निवडणूक आयोग या पदासाठी भारतीय प्रशासन सेवेतील ३ अधिका-यांच्या पॅनलपैकी एका अधिका-याची 
सचिव, राज्य निवडणूक आयोग या पदावर निवड करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग कार्यासन-१० यांच्या 
उक्त संदर्भ क्रमांक (२) येथील पत्रान्वये राज्य निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन 
श्री.एस.एम.काकाणी,भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त) यांची नियुक्ती सदर पदावर करण्यात यावी असे आयुक्‍त, राज्य 
निवडणूक आयोग यांनी उक्त संदर्भ क्रमांक (३) येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केळे आहे. 


शासन निर्णय :- 


१) श्री. एस.एम.काकाणी,(सेवानिवृत्त) भा.प्र.से. (२००३) यांची “सचिव” राज्य निवडणूक आयोग, या पदावर 
त्यांनी कार्यभार स्वीकारल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी करार पध्दतीने नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 

२) श्री. एस.एम.काकाणी, (सेवानिवृत्त) भा.प्र.से. यांनी राज्य निवडणूक आयुक्‍त यांच्या अधिपत्याखाली राज्य 
निवडणूक आयोगाचे सर्व कामकाज योग्य रितीने हाताळावे. 

३) श्री. एस.एम.काकाणी, यांची नियुक्ती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः रानिआ-२०२२/प्र.क्र.८६/कार्या-३७ 


नियुक्तीच्या कालावधीत श्री. एस.एम.काकाणी, यांना मासिक परिश्रमिक, सामान्य प्रशासन 
विभाग, संदर्भ क्रमांक (४) अनुक्रमे दि.१७ डिसेंबर, २०१६, २१ फेब्रुवारी,२०१८ व दि.८ 
सप्टेंबर,२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय राहील. 

(आ) नियुक्तीच्या कालावधीत श्री. एस.एम.काकाणी, यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्यावेळी असलेल्या 
वेतनश्रेणीनुसार अनुज्ञेय असलेले शासकीस निवासस्थान, सशुल्क शासकीय अधिका-यांना लागू 
असलेल्या अटी व शर्तीवर सश्लुल्क अनुज्ञेय असेल 
नियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतर आयोगाच्या संमतीने आवश्‍यकतेनुसार वाढीव कालावधीकरीता 
दरवर्षी नूतनीकरण करता येईल. मात्र एकूण कालावधी ३ वर्षापेक्षा अधिक असणार नाही. सदरची 
नियुक्ती त्यांच्या वयाची ६५ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत लागू राहील. 

(ई) श्री. एस.एम.काकाणी, यांना हे पद त्यांच्या इच्छेने सोडावयाचे असल्यास किंवा आयोगास त्यांना 
कार्यमुक्त करावयाचे असल्यास दोन्ही पक्षांनी कार्यवाहीच्या ३० दिवस पूर्व नोटीस देणे बंधनकारक 
असेल. 

(उ) श्री. एस.एम.काकाणी, हे आयोगाचे प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून काम पाहतील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११०९१७१६५६६५०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by KRANTI BHIMRAO PATIL 


K RA N Tl DN. IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, I=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, pi ICode=400032, st=Mahar. 
2.5.4.20=82bdf2956da62b4fc2f658725d7587906d3cf8eb3117ad97f90ef 

418d0d39a41 

Pp id ym=C3D2F9DB5284F5615042877F6E8343E70BF26CFF, 

B H | M RAO PATI | iN ber=4CB4EDEE9A9967B63A89663 1 DCC4A6E70FFO378ESAF63 
87779BF67DE75ED5B49, KRANTI BHIMRAO PATIL 
2023.11.09 17:16:44 +05'30" 
(क्रांती पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक 


A 


) 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० 032 
) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
) मा.अ.मु.स.(सेवा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
५) मा.अ.मु.स. (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
) 

) 

) 

) 


CSC 0८ w 


mM 


मा.अ.मु.स.व मु.रा.अ. यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
मा.सचिव,आयुक्‍्त, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 

श्री. एस.एम.काकाणी,सचिव (नव नियुक्‍त) राज्य निवडणूक आयोग 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई 

महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, कार्या-१० 

निवड नस्ती/कार्या-३७ 


Nn ८5. 


me) 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


See aoe क. LIEU NCW 


पृष्ठ २ पैकी २ 


